वाचा :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या 
कार्यालयातील पदे दिव्यांगांसाठी 
सुनिश्चित करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 


२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक 92.99.2020 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक:दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्र. सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/कार्या.२८, 
दिनांक ०२.०२.२०२१. 

६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२६/कार्या.२८, 


दिनांक १५.०२.२०२१. 

शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम-३३ नुसार दिव्यांगांसाठी 
शासन सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आव्यक आहे. राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठी पदे केंद्र शासनाच्या दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेनुसार सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या 
दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये सुनिश्चित केलेल्या पदांनुसार या विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळील सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयातील गट अ ते ड संवर्गामधील 
पदे दिनांक १५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात आली 
आहेत. 


२. सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयातील कवायत प्रशिक्षक आणि शारिरिक 
प्रशिक्षण निदेशक या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या या भिन्न स्वरुपाच्या असून केंद्र 
शासनाच्या दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित केलेल्या 
यादीमध्ये सदर पदे अंतर्भूत केलेली नाहीत. सबब, सदर पदांची दिव्यांगांसाठी पदे सुनिश्चित 
करण्यासाठी प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १२.११.२०२० 
च्या शासन परीपत्रकान्वये गठीत तज्ञ समितीपुढे सादर करण्यात आला होता. सदर 
समितीच्या दि.२२.२.२०२१ रोजी आयोजित बैठकीत तज्ञ समितीने केलेल्या 
शिफारशीनुसार सैनिक कल्याण विभाग, पुणे या कार्यालयातील कवायत प्रशिक्षक आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


शारिरिक प्रशिक्षण निदेशक या पदांसाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ प्रमाणे 
दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना आणि सामाजिक 
न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०११२१७४३४३०७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


'31073f189a9b7ba7ef84 1687ad2f151460b9ae8c9e4e2740 


Sarita Rishi Bandekar * 
Des h mM Uu kh stant ee wate £350; i sree aia 6 


Date: 2021.03.01 12:23:23 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

. मा. मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. राज्यमंत्री (माजी सैनिक कल्याण) मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव व वि.चौ.अ.(१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 


१०. सैनिक कल्याण विभाग, पुणे 
११. उप सचिव(कार्या.२८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१२६/२८ 


परिशिष्ट अ 
सैनिक कल्याण विभाग ,पुणे 
अ.क्र. पदनाम ।झारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये 
। कवायत S,ST,W,BN, | a) LV छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील Usa कवायतीचे धडे देणे व त्यांची कवायत 
प्रशिक्षक । KC,JU,CRL, |b) HH घेणे. प्रशिक्षणार्थींची कवायत चाचणी करुन घेणे. सीडीएस परिक्षेची जाहिरात 
CL,PP,MF, |c)LC,Dw, AAV रोजगार समाचार पत्रामध्ये प्रसिध्द झाल्यानंतर प्रसिध्दी देण्यात यावी. कोर्स 
RW, SE,H,C | d) MD, Involving सुरु करण्यापुर्वी कवायत प्रशिक्षणाचे सर्व नियोजन करणे. 
(a) To (७) above 
2  ।शारिरिक | S,ST,W,BN, | a)LV छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षणार्थीना शारिरिक प्रशिक्षणाचे धडे देणे व 
प्रशिक्षण । «KC, JU,CRL, | 6) HH त्यांचा व्यायाम घेणे. प्रशिक्षणार्थींची व्यायाम चाचणी करुन घेणे. सीडीएस 
निदेशक =| CL,PP,MF, |o)LC,Dw, AAV | परिक्षेची जाहिरात रोजगार समाचार पत्रामध्ये प्रसिध्द झाल्यानंतर प्रसिध्दी 
RW, SE,H,C | d) MD, Involving देण्यात यावी. कोर्स सुरु करण्यापुर्वी शारिरिक प्रशिक्षणाचे सर्व नियोजन करणे. 
(a) To (७) above 
Abbreviations: 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No.| Abbreviation | Long Form 
1 LV Low Vision 4 Dw Dwarfism 
2 HH Hard of Hearing 5 AAV Acid Attack Victims 
3 LC Leprosy Cured | 6 | MD Multiple Disabilities. 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 S Sitting | 8 CL Climbing 
2 ST Standing | 9 [PP sd Pulling & Pushing 
3 W Walking 10 MF Manipulation with Fingers 
4 BN Bending 11 RW Reading & Writing 
5 KC Kneeling & Crouching 12 SE Seeing 
| 6 = |JU Jumping 13 H Hearing 
7 CRL Crawling 14 C Communication 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


